कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ 
यांच्या मानधनात वाढ करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक, क्रमांकः मवैअ १०५४/प्र.क्र.२४१ (भाग-२)/सेवा-३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, गो.ते. रुग्णालय, संकुल इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई - Yoo 009 
दिनांक : २८ ऑगस्ट, २०१९ 


वाचा :- १) शासन आदेठा क्रमांक मवैअ-१०५४/ प्र.क्र.२४१/सेवा-३, 
दि. ०२.०३.२०१५ व दि. २१.०४.२०१५ 
२) शासन आदेश क्रमांक मवैअ-१०५४/प्र.क्र.२४१ (भाग-२) /सेवा-३, 
दि. १३.०६.२०१९ व दि. ०४.०७.२०१९ 


शुध्दीपत्रक :- 


सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत कार्यरत कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी गट-अ 
यांच्या मानधनात वाचा क्र. २ येथील शासन निर्णय दि. १३.०६.२०१९ व दि. 
०४.०७.२०१९ अन्वये वाढ करण्यात आली आहे. सदर झासन निर्णयातील 

“ सदर वाढीव मानधनासाठी येणारा खर्च २२१० ०१४६ (१०) कंत्राटी सेवा या 
लेखाशिर्षाखालील मंजुर अनुदानातुन भागविण्यात यावा” 

या ऐवजी 

“सदर वाढीव मानधनासाठी येणारा खर्च संबंधित कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी 
ज्या आरोगय संस्थेत कार्यरत आहे त्या आरोग्य संस्थेत उपलब्ध असलेल्या 
लेखाशिर्षातील (१०) कंत्राटी सेवा या लेखाशिर्षाखाळील मंजुर अनुदानातुन 
भागविण्यात यावा” 

असे वाचावे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः क्रमांकः मवैअ- १०५४/प्र.क्र.२४१ (भाग-२)/सेवा-३ 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in 
या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संकेताक 
२०१९०८२८११०८३८१४१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Varsha Munjaji Bh: 


Varsha DN: c=IN, ०-७ f Maharashtra, 


Public Health Dep: 
stalCode=400032, st=Mahi 


postal hi 
M 1311 2.5.4.20=2f3096a175796cc670522c4aff97d 
U nN) aj | 20b708981b5122e87¢8346c4cc7468f821 
serialNumber=1bd844032884bbf2167bc99c 
d85325223aceef69d02bd455b7ca69724916 


Bharose 20 cara Munn hao 
(व. मुं. भरोसे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. आयुक्‍त, आरोग्य सेवा व कु.क.तथा संचालक, रा.आ.अ, आरोग्य 
भवन, मुंबई. 
२. संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य भवन, मुंबई. 
३. उपसंचालक आरोग्य सेवा, सर्व परिमंडळे. 
४. सर्व जिल्हा शल्यचिकित्सक. 
५. सर्व जिल्हा अरोग्य अधिकारी. 
६. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)- १ व 2, महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 
७. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
८. संबंधित वैद्यकीय अधिकारी यांना, (संबंधित उपसंचालक आरोग्य सेवा 
यांचे मार्फत.) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


